औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
“सहायक संचालक, गट-ब” या पदावर 
नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : औसुवआ ०९२३/प्र.क्र.१४८/काम.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: शासन समक्रमांकाचे दि.२६/०२/२०२४ रोजीचे शासन आदेशा 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन आदेझ्ातील परिच्छेद-६ मध्ये “संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये 
विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार सदरहू उमेदवारांची सहायक संचालक,गट-ब या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या रूजू 
झालेल्या दिनांकापासून निश्चित करण्यात येईल.” 


याऐवजी 


“संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचनेअन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ मधील तरतुदीनुसार सदरहू उमेदवारांची सहायक 
संचालक,गट-ब या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल”, असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७११/.॥१॥१/१9॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२९१८५११११३१० असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHILPA GIRISH 
CHAUDHARI 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.श्री.स्वप्निल उत्तमराव पुपुलवाड  १७.श्री.कल्पेडा बापू महाळे 
२.श्री.नंदकुमार सदाशिव वेळे १८.श्री. प्रशांत सुरेश बागुल 
३.श्री.प्रविण अशोकराव बोंडर १९.श्री.नितीन सत्यप्पा गोफने 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक औसुवआ ०९२३/प्र.क्र.१४८/काम.१ 


४.श्री.अमित सुरेशराव माळवी २०.श्री.सुरज भिकाजी एकल 
५.श्री.अमर पुरुषोत्तम भोगे २१.श्री.ओंकार चरनदास चौरे 
६.श्री. वैभव बबन जांबळे २२.श्री. अतुल गुरुदेव डांगे 
७.श्री.प्रल्हाद विठ्ठल झरेकर २३.श्री.श्रीनिवास गणेश सब्बन 
८.श्री.सुशांत विलास सुतार २४.श्रीमती अर्चना विठ्ठल ननावरे 
९.श्री.आदित्य पुरुषोत्तम वकील २५.श्री.कुरेश्ी मो.अब्दुल लतिफ 
१०.श्री.पवन मुक्‍ताजी सोनुने २६.श्री. ओंकार चंद्रकांत मेंगाळ 
११.श्री.महेंद्र शांताराम सावंत २७.श्रीमती स्नेहा संजय कुकटोळे (पाटील) 
१२.श्री.तन्मय निरंजन ढोले २८.श्रीमती वंदना अशोक शिंदे 
१३.श्री.नरेश देविदास भारुळे २९.श्री.खुठाराज मारोती दांडेकर 
१४.श्री.सुदेश पद्माकर खंदारे ३०.श्री.आशिष ईश्वरबापू झाडे 
१५.श्री.योगेड मन्सराम पाटील ३१.श्रीमती शितल रमेश गायकवाड 


१६.श्री. चेतन गणेशराव गायकवाड  २२.श्री.निळेडा महेश पाटील 


या शिफारसपात्र उमेदवारांना ई-मेल संदेशाद्वारे व संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय यांचेमार्फत 


प्रत :- 
मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 
. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
५. महालेखापाल-१/२,लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व संबंधित संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य. 
उपसचिव/ अवर सचिव (काम-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
निवड नस्ती (काम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


